सन २०१९-२०२० मध्ये राज्यातील १४ 
जिल्हयांमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर अतिरिक्त 
वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.राकृवि-२०१६/ प्र.क्र. १५२ /पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई.०३२४०० 
दिनांक : ७ नोव्हेंबर २०१९ 


वाचा :- १. आयुक्‍त पशुसवंर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एफडीव्ही/ 
बी- ९(२) / २२९३-९६ /2098, एएच-१४, पुणे-६७. दि. १७.०९.२०१९. 
२. केंद्र शासनाने पत्र क्र. ५-२/२०१९ -आरएफएस-३, नवी दिल्ली, दि.२५/०९/२०१९ 


प्रस्तावना:- 

सन २०१८-२०१९ या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पर्जन्यमानामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळी 
परिस्थितीत सुरू करण्यात आलेल्या VATA छावण्या माहे सप्टेंबर, अखेर पर्यंत सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर 
राज्यातील TATA आवश्यकतेप्रमाणे हिवाळी (रब्बी) व उन्हाळी हंगामात चारा उपलब्ध होण्याकरीता,वैरण 
उत्पादनाची अंमलबजावणी करणे आवऱ्यक आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ४/०७/२०१९ रोजी पार 
पडलेल्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम 
हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यासाठी ६० Tah केंद्र हिस्सा रु.५.०० कोटी व ४० Tah राज्य हिस्सा रू. 3.33 
कोटी असा एकुण रू. ८.३३ कोटी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. तसेच, वाचा-अ.क्र. २ येथील पत्रान्वये 
केंद्र शासनाने सन २०१९-२०२० मध्ये राज्यास go टक्के che fesaran निधी रू. ५.०० कोटी वितरित केलेला 
आहे. त्यानुसार, राज्यातील १४ जिल्हयांमधील wT आवश्यकतेप्रमाणे हिवाळी (रब्बी ) व उन्हाळी 
हंगामात चारा उपलब्ध होण्याकरीता, १०० टक्के अनुदानावर अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्याच्या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

सन २०१९-२०२० मध्ये वाचा-अ. क्र. १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केलेल्या कृती 
आराखडयाप्रमाणे राज्यातील १४ जिल्हयांमधील पश्युधनास चारा उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेच्या अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे व खते 
वितरण करणे या प्रकल्पास याद्वारे, शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच, या 
प्रकल्पा प्रित्यर्थ होणारा एकूण खर्च रु.८.३३ कोटी यास वित्तीय मान्यता देखील प्रदान करण्यात येत आहे. हा 
प्रकल्प सन २०१९-२०२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच, केंद्र व राज्य हिऱ्याचा 
निधी उपलब्ध होणाच्या अधीन राहून तसेच, खालील नमुद बाबी विचारात घेऊन राबविण्यात यावा. 

१. हा प्रकल्प सन २०१९-२०२० मध्ये राज्यातील राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत १०० टक्के 
अनुदानावर अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रमातंर्गत केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेल्या 
अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, सोलापूर, जालना, नाशिक, परभणी, हिंगोली, लातूर, 
बुलडाणा, सातारा, सांगली व पुणे या एकूण १४ जिल्हयामध्ये राबविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१६/ प्र.क्र. १५२/पदुम-४, 


२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता 
राबवावयाच्या अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रमासाठी माहे ऑक्टोबर, 2090 मध्ये निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना तसेच, मार्गदर्शक सूचनेमधील अपेंडिक्स-ए येथे निश्चित करण्यात आलेल्या चार 
बाबींपैकी आर्थिक निकषाच्या अनुषंगाने केवळ वैरण बियाणे व खते या दोन निविष्ठांसाठीच प्रती १० 
गुंठे रु.४६०/-(अक्षरी VARY साठ मात्र) च्या मर्यादेत अनुदान वाटप करण्यात यावे. 

३. उपरोक्त नमुद १४ जिल्हयांमधील ज्या शहोतकऱर्‍यांकडे सिंचनाची सुविधा व wales आहे अशा प्रति 
VAHL लाभार्थ्यास कमाल एका हेक्‍टर क्षेत्रासाठी रु.४.६००/- (अक्षरी रु.चार हजार सहाडो मात्र) 
च्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाणांचा व खताचा पुरवठा करण्यात यावा. 

४. या प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होणारा निधी रु.८.३३ कोटी यामधून एकूण १७,७४६ हेक्‍टर क्षेत्रावर हिरवी 
वैरण उत्पादनाचा कार्यक्रम सर्वोच्च प्राधान्याने राबविण्यात यावा व यामधून किमान ४० मे. टन प्रति 
हेक्‍टर याप्रमाणे एकूण ७.०९ लक्ष मे.ट. हिरव्या वैरणीचे उत्पादन होण्यासाठी आवश्‍यक ते नियोजन 
करण्यात यावे. 

५. या प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करुन, विहित 
नमुन्यातील ६० टक्‍के केंद्र हिऱ्याच्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 

६. या प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध झालेला निधी व त्याचा विनियोग याबाबतचा हिशेब स्वतंत्रपणे विहित 
केलेल्या लेखा पध्दतीनुसार ठेवण्यात यावा. 

७. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा WME उपायुक्‍त हे या प्रकल्पाचे आहरण व संवितरण अधिकारी 
राहतील. 

८. राज्यस्तरावर या प्रकल्पाचे अंमलबजावणी अधिकारी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे तर विभागीय स्तरावर 
संबंधित विभागाचे प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन हे राहतील. 

९. सदर प्रकल्पास आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान करावी. 

१०. या प्रकल्पाच्या wired अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक त्या सविस्तर मार्गदर्शाक सूचना आयुक्त 
पशुसंवर्धन यांनी त्यांच्या स्तरावरुन १४ जिल्हयांमधील सर्व संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ 
निर्गमित कराव्यात. 

११. सदरचा प्रकल्प राबविल्यानंतर आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी प्रकल्पाचा फलश्रुती अहवाल त्यांच्या 
स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. 

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११०७१६३९३८६३०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anoop Kumar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
ADF Depi =400032, st=Mahi 

2.5.4.20: 


artment, postalCode: , st=Maharashtra, 
=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d1 
noop KuMar यया 
serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b530 
ff717c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१६/ प्र.क्र. 142 /पदुम-४, 


४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त UMAGA, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 

८. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 

९. विभागीय आयुक्त (सर्व) 

१०. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, सोलापूर, जालना,नाशिक, परभणी, 
हिंगोली, लातूर, बुलडाणा, सातारा, सांगली व पुणे 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, सोलापूर, 

जालना, नाशिक, परभणी, हिंगोली, लातूर, बुलडाणा, सातारा, सांगली व पुणे 

१२. उपसचिव (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) /लेखा परिक्षण, मुंबई / नागपूर 

१४. प्रादेशिक सहआयुक्त waa , सर्व 

१५. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, (सर्व) 

१६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१७. निवड नस्ती, पदुम-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


